सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

मंगळवार , मार्च २८ , २०२३ / चैत्र ७ , शके १ ९ ४५ 

असाधारण क्रमांक १०२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वर्ष ९ , अंक ४१ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ९ .०० 


महसूल व वन विभाग 

मंत्रालय ( मुख्य इमारत ) , पहिला मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मुंबई ४०००३२ , दिनांक २८ मार्च , २०२३ . 


आदेश 

महाराष्ट्र शेतजमीन ( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा ) अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक आयसीएच -२०१ ९ / प्र.क्र .१४६ / ल - ७.– ज्याअर्थी , इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्सिअसनेस ( इस्कॉन ) या 
मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १ ९ ५० खालील नोंदणीकृत सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेचा ( यापुढे ज्याचा “ सार्वजनिक 
विश्वस्त संस्था " असा उल्लेख करण्यात आला आहे ) आणि डॉ . बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ , दापोली यांचे दरम्यान 
ऑरगॅनिक फार्मिंग रिसर्च या कृषी विषयक संशोधनाकरिता झालेल्या सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने उक्त सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेने 
केलेल्या अर्जावरून , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २ ) ते ( ६ ) मध्ये वर्णन केलेल्या जमिनीचा वापर डॉ . बाळासाहेब 
सांवत कोकण कृषी विद्यापीठ , दापोली आणि इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कन्सायसनेस ( ISKCON ) यांचेकडून ऑरगॅनिक 
फार्मिंग रिसर्च या कृषी विषयक संशोधनाकरिता करण्यात येणार असल्याची शासनाची खात्री पटली आहे 
; 


भाग चार ब १०२-१ 


त्याअर्थी , आता महाराष्ट्र शेतजमीन ( जमीनधारणेची कमालमर्यादा ) अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६१ चा महा . सत्तावीस ) ( यापु 
ज्याचा “ उक्त अधिनियम " असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४७ , पोट - कलम ( १ ) , खंड ( ब ) च्या द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन , याद्वारे पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून उक्त जमिनींना ५ वर्षांच्या 
कालावधीकरिता उक्त अधिनियमाच्या तरतुदीतून सूट देण्यात येत आहे 

: 

अटी / शर्ती 


१. इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कन्सायसनेस ( ISKCON ) आणि डॉ . बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ , 
दापोली यांचे समवेत पालघर जिल्ह्यातील वाडा आणि तलासरी तालुक्यातील जमिनीवर कृषी संशोधनासाठी दिनांक 
२० जुलै २०२१ पासून ५ वर्षांसाठी करण्यात आलेला सामंजस्य करार ( Memorandum of Understanding ) 
अस्तित्वात असेपर्यंत किंवा कृषी संशोधनासाठी उक्त करार वाढवल्यास तो अस्तित्वात असेपर्यंत उक्त सूट देय राहील . 
( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २८ , २०२३ / चैत्र ७ , शके १ ९ ४५ 

२ . 

इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कन्सायसनेस ( ISKCON ) वा डॉ . बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ , 
दापोली यांच्याकडून उक्त सांमजस्य करार ५ वर्षांपूर्वी रद्द केल्यास उक्त सूट देखील रद्द होईल . 

३ . 

अर्जदार संस्थेस सदर जमीन ऑरगॅनिक फार्मिंग रिसर्च या कृषी विषयक संशोधनासाठीच वापरात आणण आवश्यक 
राहील . अर्जदार संस्थेस कलम ४७ ( १ ) ( ब ) नुसार सूट मिळाल्यानंतर सदर संस्थेकडून सदर जागेवर ऑरगॅनिक फार्मिंग 
रिसर्च या कृषी विषयक संशोधनाच्या प्रयोजनासाठी वापर होत आहे किंवा कसे हे नियमितपणे पाहण्याची जबाबदारी 
संबंधित कृषी व महसूल विभागाशी संबंधित अधिकारी यांची राहील . यासंदर्भात सदर अधिकारी यांनी वेळोवेळी नोंदी 
घेऊन पर्यवेक्षण करणे व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक राहील . 


४ . 


५ . 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 

२ 

३ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 


उक्त सूट ही केवळ ऑरगॅनिक फार्मिंग रिसर्च या कृषी विषयक संशोधनाच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनासाठी 
प्रस्तुत जमीन वापरात आणल्याचे निदर्शनास आल्यास कलम ४७ ( १ ) ( ब ) नुसार दिलेली सूट आपोआप रद्द होईल . 


अर्जदार संस्थेस कालम ४७ ( १ ) ( ब ) नुसार ज्या अटी व शर्तीवर सूट देण्यात येईल त्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाल्यास 
कलम ४७ ( १ ) ( ब ) नुसार दिलेल्या सुटीच्या आदेशाचे आदेशामधील कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर पुनर्विलोकन 
करण्याचा अधिकार शासनाकडे कायम राहील . 


जिल्हा 

( २ ) 

पालघर 


तालुका 

( ३ ) 

वाडा 


अनुसूची 


गावाचे नाव 

( ४ ) 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 

नाणे 


गट क्रमांक 

( ५ ) 

३८५ 

३८६ 

३ ९ ० / २ 

३ ९ १ 

३ ९ २ 

३ ९ ३ / १ 

३ ९ ३ / २ 

३ ९ ४ 

३ ९ ५ / १ 

३ ९ ६ 

३ ९ ७ 

३ ९ ८ 

४०० 

४१३ 

४१४ 

४१५ 

४१६ 

४२०/१ 

४२५ 

४२८ 

४२ ९ 

४३ ९ 


जमिनीचे क्षेत्र ( हे . आर ) 

( ६ ) 

१.६४.०० 

०.९ १.३० 

०.६०.०० 

०.४०.०० 

०.०७.२ ९ 

०.५२.०० 

०.५ ९ .०० 

१.११.०० 

२.८५.१० 

०.६२.०० 

०.४४.०० 

०.४३.४० 

०.३८.०० 

२.४५.५० 

०.२३.०० 

१.०३.०० 

०.८३.०० 

०.२०.०० 

०.६१.०० 

३.२४.०० 

०.०७.०० 

१.२०.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २८ , २०२३ / चैत्र ७ , शके १ ९ ४५ 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

तलासरी 

पाटीलपाडा 

९ ४ / २ 

पाटीलपाडा 

३ / ५ / इ 

पाटीलपाडा 

३ / ५ / ई 

पाटीलपाडा 

९ ७ / १ अ 

पाटीलपाडा 

७८ / ३ / अ 

पाटीलपाडा 

९ २ / २ 

पाटीलपाडा 

९ ६ / १ 

पाटीलपाडा 

९ ७ / १ 

पाटीलपाडा 

१४०/३ 

पाटीलपाडा 

१४०/३ 

पाटीलपाडा 

१४० / ९ 

९ ७ / १७ 

२५५/६ 

२५५/७ 

२५५/८ 

२५५ / ९ 

२५५/१० 

२५५/११ 

एकूण 

उपरोक्त नमूद सर्व जमिनींचा वापर ऑरगॅनिक फार्मिंग रिसर्च या कृषी विषयक संशोधनाकरिता अनुज्ञेय करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( १ ) 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 


भाग चार- ब - १०२-२ 


( २ ) 

पालघर 


ठाकरपाडा 

वेवजी 

वेवजी 

वेवजी 

वेवजी 

वेवजी 

वेवजी 


( ६ ) 

०.३१.९ ० 

३.३३.८६ 

४.००.०० 

०.७२.३० 

०.३८.०० 

०.४१.०० 

०.४१.५० 

०.६ ९ .५० 

८.९ ८.३८ 

४.०५.४२ 

१.००.०० 

५.२०.०० 

२.५५.०० 

२.४०.०० 

२.५०.०० 

०.८०.०० 

१.५०.०० 

०.८०.०० 

६० हे . ५०.४५ आर 


श्रीराम यादव , 
शासनाचे सहसचिव . 


३ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २८ , २०२३ / चैत्र ७ , शके १ ९ ४५ 
REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Mantralaya ( Main Building ) , 1st Floor , Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated the 28th March 2023 . 


Order 

MAHARASHTRA AGRICULTURAL ( LANDS CEILING ON HOLDINGS ) ACT , 1961 . 

No.ICH - 2019 / CR - 146 / L - 7.- Whereas , the Government of Maharashtra on an application 
made by International Society for Krishna Consciousness ( ISKCON ) , Juhu , Mumbai a Public Trust 
registered under the Bombay Public Trusts Act , 1950 ( hereinafter referred to as the " Public Trusts " ) . 
The Memorandum of understanding ( MoU ) between the " the said Public Trust " and Dr. Balasaheb 
Sawant Kokan Agricultural University , Dapoli for Agricultural Research on Organic Farming . The 
Government of Maharashtra is satisfied that the land described in columns ( 2 ) to ( 6 ) of the Schedule 
hereto , is held by the said Public Trust for the bonafide use for Agricultural Research on Organic 
Farming ; 


Now , therefore , in pursuance of the provisions of clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of section 47 of the 
Maharashtra Agricultural Lands ( Ceiling on Holdings ) Act , 1961 ( Mah . XXVII of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as " the said Act " ) , the Government of Maharashtra hereby exempts the said lands described 
in columns ( 2 ) to ( 6 ) of the Schedule hereto [ being land so held by International Society for Krishna 
Consciousness ( ISKCON ) , Juhu , Mumbai ] from the provisions of the said Act for a period of 5 years 
subject to the following terms and conditions : 


Terms / Conditions 

( 1 ) Memorandum of Understanding ( MoU ) between the International Society for Krishna 
Consciousness ( ISKCON ) and Dr. Balasaheb Sawant Kokan Agricultural University , 
Dapoli for agricultural research on land in Wada and Talasari talukas of Palghar district 
for a period of 5 years from 20th July 2021 till existence or for agricultural research or if 
the said agreement is extended , the said exemption shall remain for as long as it exists . 


( 2 ) If the said Memorandum of Understanding ( MoU ) is either cancelled by International 
Society for Krishna Consciousness ( ISKCON ) or Dr. Balasaheb Konkan Agricultural 
University , Dapoli before the completion of the 5 years , the said exemption will also be 
stands automatically cancelled . 


( 3 ) The Applicant Trusts is required to utilize the said land for Agricultural Research on Organic 
Farming only . The concerned Agriculture and Revenue Department are responsibility to 
see whether the said Trusts is using the said land for the purpose of Agricultural Research 
on Organic Farming . In this regard , it will be responsibility of the concerned Agriculture 
and Revenue Department officers to take and submit such report to the concerned District 
Collector . 


- 


( 4 ) If it is found that the land is used other than Agricultural Research on Organic Farming 
purpose , the exemption granted under Section 47 ( 1 ) ( b ) shall stands automatically cancelled . 


( 5 ) The State Government have the right to review the said exemption granted under Section 
47 ( 1 ) ( b ) in case of violation the terms and conditions on which exemption is granted under 
Section 47 ( 1 ) ( b ) by the automatically . 


Sr. 

No. 

( 1 ) 

1 

2 

3 


District 


( 2 ) 

Palghar 


Taluka 


( 3 ) 

Wada 


Schedule 

Name of Village 


( 4 ) 

Nane 

Nane 

Nane 


Survey No. 


( 5 ) 

385 

386 

390/2 


Area ( H. R ) 


( 6 ) 

1.64.00 

0.91.30 

0.60.00 


( 1 ) 

4 

5 

6 


7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 


( 2 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २८ , २०२३ / चैत्र ७ , शके १ ९ ४५ 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

Nane 

391 

Nane 

392 

Nane 

393/1 

Nane 

393/2 

Nane 

394 

Nane 

395/1 

Nane 

396 

Nane 

397 

Nane 

398 

Nane 

400 

Nane 

413 

Nane 

414 

Nane 

415 

Nane 

416 

Nane 

420/1 

Nane 

425 

Nane 

428 

Nane 

429 

Nane 

439 

Patilpada 

94/2 

Patilpada 

3 / 5 / E 

Patilpada 

3 / 5 / 3 / 

97 / 1A 

78 / 3 / 3T 

92/2 

96/1 

97/1 

140/3 

140/3 

140/9 

97/17 

255/6 

255/7 

255/8 

255/9 

255/10 

255/11 


Palghar 


Talasari 


Patilpada 

Patilpada 

Patilpada 

Patilpada 

Patilpada 

Patilpada 

Patilpada 

Patilpada 

Thakarpada 

Vevaji 

Vevaji 

Vevaji 

Vevaji 

Vevaji 

Vevaji 


( 6 ) 

0.40.00 

0.07.29 

0.52.00 


0.59.00 

1.11.00 

2.85.10 

0.62.00 

0.44.00 

0.43.40 


0.38.00 

2.45.50 

0.23.00 

1.03.00 

0.83.00 

0.20.00 

0.61.00 

3.24.00 

0.07.00 

1.20.00 


0.31.90 

3.33.86 

4.00.00 

0.72.30 

0.38.00 

0.41.00 

0.41.50 

0.69.50 

8.98.38 

4.05.42 

1.00.00 

5.20.00 

2.55.00 

2.40.00 

2.50.00 

0.80.00 

1.50.00 

0.80.00 

TOTAL 60 H.50.45R 


All the above mentioned lands are exempted from the provision of the said act and permitted 
to be used for Agriculture research on organic farming . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHRIRAM YADAV , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


